कृषि पर्यवेक्षक, गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) या संवर्गात 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिआ १०१८/प्र.क्र.११९/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १३ एप्रिल, २०१८. 


वाचा : कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि २४१५/प्र.क्र.८९(भाग-१)/१५-अ, 
दि.३०.१.२०१८. 
शासन निर्णय : 
कृषि पर्यवेक्षक, गट (क) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४२००) संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना कृषि अधिकारी, गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४४००) या 
संवर्गात संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. तथापि, खालील 
कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीनंतर पदस्थापना देण्यात आलेली नसल्याने सदर कर्मचाऱ्यांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सुधारित महसुली विभाग वाटप करुन खालीलप्रमाणे पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव व| वाटप झालेला बदलून दिलेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
पदनाम महसुली विभाग महसुली विभाग 
१ श्री.अनिल आनंदा औरंगाबाद पुणे कृषि अधिकारी, 
भोरे, कृषि पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी 
तालुका कृषि कार्यालय, तासगाव 
अधिकारी, पलूस जि.सांगली 
जि.सांगली 


२. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती ही संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीच्या अधीन असेल. तसेच त्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल 
आयुक्त (कृषी) यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
ay सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०४१३१२५२४२९३०१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sugriv Sambhaji काडा re = 
Dhapate ee on 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रत: 
१. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.११९/१६-ओ 


२. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.अप्पर मुख्य सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 

५. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

६. सर्व विभागीय कृषि सह संचाळक/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे), 
७. कृषि सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि) पुणे), 

९. संबंधित उप विभागीय कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे), 

१०.संबंधित तालुका कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे), 

११.सर्व संबंधित अधिकारी, (द्वारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे), 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


